RNI No. MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष २, अंक १२( ३) ] 


मंगळवार , एप्रिल १२ , २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १२ एप्रिल २०१६ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No.XXIII OF 2016. 


A BILL 
TO PROVIDE FOR THE PROHIBITION OF SOCIAL BOYCOTT OF A 

PERSON OR GROUP OF PERSONS INCLUDING THEIR FAMILY 
MEMBERS, AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR 

INCIDENTAL THERETO . 


सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २३ . 


एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांच्यावरील सामाजिक 
बहिष्कारावर बंदी आणण्याकरिता प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व 

तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक . 


ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेत इतर ध्येयांबरोबरच नागरिकांमध्ये व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे आश्वासन 
देणारी बंधुता प्रवर्धित करणे या ध्येयाचाही समावेश केलेला आहे ; 


( १ ) 


भाग पाच - २४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह यांच्यावरील सामाजिक बहिष्कार हा , संविधानाच्या 
भाग तीन मध्ये समावेश केलेल्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा भंग आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींच्या समूहावर तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर 
सामाजिक बहिष्कार घालण्याची अमानुष प्रथा राज्याच्या विविध भागांमध्ये अजूनही प्रचलित असल्याचेनिदर्शनास 


आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींच्या समूहावर तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर सामाजिक 
बहिष्कार घालण्याच्या दुष्ट प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी विद्यमान कायदे परिणामकारक नसल्याचेसिद्ध झाले 
आहे असे दिसून येते ; 

आणि ज्याअर्थी, लोककल्याणाच्या हितासाठी सामाजिक सुधारणेची एक बाब म्हणून सामाजिक बहिष्कारावर 
बंदी घालणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, राज्यातील लोक आपल्या मानवी हक्कांसह सलोख्याने राहतात याची सुनिश्चिती करण्याच्या 
दृष्टीने, एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींच्या समूहावर तसेच, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार 
घालण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
संक्षिप्त नाव व 

१ . (१ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण ( प्रतिबंध, बंदी व निवारण ) 
व्याप्ती . अधिनियम , २०१६ असे म्हणावे. 

( २) तो , संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल . 


~ 


व्याख्या . 


२ . 


“ 


( १ ) या अधिनियमामध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( क ) जात पंचायत ” याचा अर्थ, जी आपल्या समाजातील विविध प्रथांचे विनियमन करण्याचे, 
कोणत्याही सदस्याच्या वैयक्तिक व सामाजिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे समाज कार्य करते आणि जी 
मौखिक किंवा लेखी फतवे काढून आपल्या सदस्यांमधील व त्यांच्या कुटुंबांमधील कोणतेही विवाद सामूहिकपणे 
सोडविते किंवा त्यांवर निर्णय करते , मग जिला “ पंचायत ” किंवा “ गावकी किंवा इतर कोणत्याही 
नावाने किंवा वर्णनाने संबोधण्यात येवो – अशी कोणत्याही समाजाच्या व्यक्तींच्या समूहाने स्थापन केलेली 
समिती किंवा मंडळ - मग ते नोंदणीकृत असो किंवा नसो, असा आहे ; 

( ख ) जात पंचायतीच्या संदर्भात “ समाज ” याचा अर्थ, जे सदस्य एकाच धर्माचेकिंवा धार्मिक पंथाचे, 
असून जन्माने, धर्मांतराने किंवा कोणतेही धार्मिक विधी किंवा समारंभ साजरे करण्याच्या वस्तुस्थितीदर्शक 
संबंधाने एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत, अशा सदस्यांचा समूह, असा आहे आणि त्यामध्ये जाती, 
पोट - जाती यांचा समावेश होतो ; 

शासन ” किंवा “ राज्य शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 
( घ ) “ मानवी हक्क ” या शब्दप्रयोगास , मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १ ९९ ३ याच्या कलम २ १९९ ४ चा 
च्या खंड ( घ) मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल 

सदस्य याचा अर्थ, जी कोणत्याही समाजाची सदस्य आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, 
असा आहे ; 

( च ) “ सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी ” याचा अर्थ, राज्य शासनाने , कलम १५ अन्वये 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पदनिर्देशित केलेला, शासनाचा कोणताही अधिकारी, असा आहे 

( छ ) “ सामाजिक बहिष्कार ” याचा अर्थ, समाजाच्या सदस्यांमध्ये कोणताही सामाजिक भेदभाव करणारी , 
कलम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कृती किंवा कृत्य- मग ते मौखिक किंवा लेखी स्वरूपातील असो, 
असा आहे ; 


( ग ) 


. 


• 


१० . 


“ 


" 


( ङ ) 


~ 


• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


३ 


( ज ) “ बळी पडलेली व्यक्ती ” याचा अर्थ, ज्या कोणत्याही व्यक्तीस समाजबहिष्कृत केल्याच्या 
परिणामी शारीरिक किंवा आर्थिक हानी अथवा आपल्या मालमत्तेची हानी सोसावी लागलेली असेल किंवा 
अनुभवावी लागलेली असेल, अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये तिचे नातेवाईक , कायदेशीर 
पालक व कायदेशीर वारस यांचा समावेश होतो 

( २) या अधिनियमामध्ये वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या न केलेले आणि भारतीय दंड संहिता, भारतीय 
१८६० चा ४५. साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ किंवा मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९ ३ 
१ ९ ७२ चा १. किंवा यथास्थिति , त्यावेळेपुरता अंमलात असलेला कोणताही अन्य कायदा यांमध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग 

यांना त्या अधिनियमांमध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील . 


. 


१ ९ ७४ चा २ . 
१ ९९ ४ चा १० . 


" 


३. जो कोणताही सदस्य किंवा सदस्यांचा समूह पुढीलपैकी कोणतेही कृत्य किंवा कृत्ये करील अशा कोणत्याही सामाजिक 

बहिष्कार . 
सदस्याने किंवा सदस्यांच्या समूहाने समाजातील सदस्यावर किंवा सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घातला असल्याचे 
मानण्यात येईल , म्हणजे : 

( एक ) जर तो , आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्यास कोणत्याही सामाजिक वा धार्मिक रुढी, 
रीतिरिवाज वा विधी यांचे पालन करण्यास अथवा सामाजिक , धार्मिक वा सामूहिक कार्यक्रम, प्रार्थना सभा , 
समाज मेळावा, सभा किंवा मिरवणूक यांमध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंध करील किंवा अडथळा करील अथवा 
प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करील ; 

( दोन ) जर तो , त्याच्या स्वतःच्या समाजातील सदस्य बहुतकरून व सर्वसाधारणपणे पार पाडतात 
असे विवाह , अंत्यविधी किंवा इतर धार्मिक समारंभ आणि विधी संस्कार पार पाडण्याचा त्याच्या समाजातील 
कोणत्याही सदस्याचा हक्क नाकारील किंवा तो 

नाकबूल करील अथवा तो नाकारण्याची किंवा 

नाकबूल 
करण्याची व्यवस्था करील 


.. 


( तीन ) जर तो , कोणत्याही कारणांवरून वाळीत टाकणे किंवा टाकण्याची व्यवस्था करील ; 

( चार ) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याचे जगणे दुःखीकष्टी होईल अशा त-हेने त्या 
सदस्याला त्या समाजामध्ये सहभागी करून घेण्यास टाळाटाळ करील अथवा नकार देईल किंवा अशा सदस्याशी 
असलेले सामाजिक किंवा व्यावसायिक संबंध तोडील 


• 


, 


( पाच ) जर तो , जे ठिकाण त्याच्या स्वतःच्या समाजाच्या निधीतून त्या समाजासाठी आणि त्या समाजाच्या 
वतीने स्थापन केलेले असेल अथवा जे त्याच्या समाजाकडून पूर्णतः किंवा अंशतः चालविले जात असेल 
आणि जे त्याच्या स्वतःच्या समाजातील इतर कोणत्याही सदस्याला किंवा सदस्याच्या वापरासाठी सामान्यतः 
उपलब्ध असेल अशा, धर्मादाय व धार्मिक किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या किंवा वापरण्याचे 
उद्देशित असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करण्यापासून किंवा त्याचा वापर करण्यापासून तो आपल्या 
समाजातील कोणत्याही सदस्याला प्रतिबंध किंवा अडथळा करील अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची 
व्यवस्था करील 

( सहा ) जर तो , आपल्या समाजाकडून वापरण्यात येणारी, किंवा वापरण्याचा उद्देश असलेली, अथवा 
त्याच्या समाजाच्या लाभाकरिता असलेली, कोणतीही शाळा, शिक्षण संस्था, वैद्यकीय संस्था, समाजमंदिर , 
विहार दालन ( क्लब हॉल ), स्मशानभूमी , दफनभूमी , किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी आपल्या समाजातील 
कोणत्याही सदस्याला प्रवेश करण्यास अथवा त्यांच्या सुविधांचा वापर करण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा 
करील अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करील 

( सात ) जर तो , त्याच्या समाजाच्या लाभाकरिता निर्माण केलेल्या धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थेअंतर्गत 
कोणताही लाभ मिळण्यापासून त्याच्या समाजातील कोणत्याही सदस्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करील अथवा 
प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करील 


. 


भाग पाच - २४-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


( आठ ) जर तो , आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्यास आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याशी 
अथवा सदस्यांशी सामाजिक , धार्मिक, व्यावसायिक किंवा व्यापारविषयक संबंध तोडण्यास प्रत्यक्षपणे किंवा 
अप्रत्यक्षपणे चिथावणी देईल किंवा त्याला प्रक्षोभित करील किंवा प्रोत्साहन देईल ; 

( नऊ ) जर तो , सामान्यपणे त्याच्या समाजाच्या सदस्यांसाठी खुले असलेल्या कोणत्याही उपासना 
स्थळी किंवा तीर्थस्थळी प्रवेश करण्यास, तेथे राहण्यास किंवा अन्यथा त्याचा वापर करण्यास त्याच्या समाजातील 
कोणत्याही सदस्याला प्रतिबंध किंवा अडथळा करील अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था 


. 


करील ; 


. 


( दहा ) जर तो , आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला त्याच्या समाजातील इतर सदस्यांबरोबर 
तो सामान्यपणे प्रस्थापित करू शकेल किंवा ठेवू शकेल असे सामाजिक, व्यावसायिक किंवा व्यापारविषयक 
संबंध प्रस्थापित करण्यास किंवा ठेवण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करील अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा 
करण्याची व्यवस्था करील ; 

( अकरा ) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही मुलांना समाजातील विशिष्ट कुटुंब किंवा कुटुंबे 
यांतील मुलांबरोबर एकत्रित खेळण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करील अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा 
करण्याची व्यवस्था करील 

( बारा ) जर तो , आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला मानवी हक्क उपभोगण्यास अडथळा 
करील किंवा त्याबाबत नकार देईल अथवा अडथळा किंवा नकार देण्याची व्यवस्था करील 

( तेरा ) जर तो, नीतिमत्ता, सामाजिक स्वीकृती, राजकीय कल, लैंगिकता यांच्या आधारे किंवा इतर 
कोणत्याही कारणाच्या आधारे समाजातील सदस्यांमध्ये भेदभाव करील किंवा भेदभाव करण्याची व्यवस्था करील ; 

( चौदा ) जर तो , आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला कोणतेही विशिष्ट प्रकारचे कपडे परिधान 
करण्यास किंवा कोणत्याही विशिष्ट भाषेचा वापर करण्यास भाग पाडून सांस्कृतिक अडथळा निर्माण करील 
किंवा निर्माण करण्याची व्यवस्था करील 

(पंधरा) जर तो , आपल्या समाजातून कोणत्याही सदस्याला काढून टाकील किंवा काढून टाकण्याची 
व्यवस्था करील ; आणि 

( सोळा) जर तो , जे सामाजिक बहिष्कार ठरेल यांसारखी इतर कोणतीही कृत्ये करील . 


; 


. 


. 


3B 


४ . 


सामाजिक बहिष्कारावर याद्वारे बंदी घालण्यात येत असून तशी कृती करणे हा , अपराध ठरेल . 


सामाजिक 
बहिष्कारावर बंदी 

असणे . 


घालण्याबद्दल 


सामाजिक 

जी कोणतीही व्यक्ती आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्यावर कोणताही सामाजिक बहिष्कार 
बहिष्कार 

घालील किंवा घालण्याची व्यवस्था करील त्या व्यक्तीस , अपराधसिद्ध झाल्यानंतर एकतर तीन वर्षांपर्यंत असू 
स्वरूपाची शिक्षा. शकेल इतक्या कोणत्याही स्वरूपाची कारावासाची किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची 
शिक्षा होईल किंवा, त्या दोन्ही शिक्षा होतील. 

स्पष्टीकरण एक. - जी व्यक्ती, जात पंचायतीच्या इतर सदस्यांवर दबाव आणून आपल्या अधिकाराचा 
वापर करील किंवा वापर करण्याची व्यवस्था करील , ज्याच्या परिणामी तिच्या सभेमध्ये सामाजिक बहिष्कार 
घालण्यासाठी मतदान केले गेले असेल, ती व्यक्ती अशा सभेमध्ये उपस्थित नसली तरी तिने या कलमान्वये 
अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल . 


स्पष्टीकरण दोन. - जेथे, जात पंचायतीच्या सभेमध्ये सामाजिक बहिष्कार घालण्याचा ठराव संमत 
झाला असेल तेथे त्या सभेत अशा ठरावाच्या बाजूने ज्याने मतदान केलेले असेल किंवा जेव्हा असा ठराव 
मांडण्यात आला होता तेव्हा सभेमध्ये चर्चाविमर्श करताना जो सहभागी झालेला असेल , अशा प्रत्येक 
सदस्याने या कलमान्वये अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


६. कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह, समाजाच्या कोणत्याही सदस्यावर सामाजिक बहिष्कार सामाजिक 

बहिष्कार 
घालण्याच्या मुद्यावर चर्चाविमर्श करण्याच्या हेतूने किंवा त्या उद्देशाने कोणत्याही वेळी व कोणत्याही ठिकाणी 

एकत्र 

घालण्यासाठी 
गोळा होणार नाही , एकत्र जमा होणार नाही किंवा घोळका होणार नाही ; आणि अशा प्रकारे एकत्र गोळा होणे किंवा एकत्र जमण्यास 

मनाई असणे . 
एकत्र जमणे किंवा घोळका करणे यास बेकायदेशीर जमाव म्हणून समजण्यात येईल आणि असा जमाव बोलावणारी 
किंवा तो आयोजित करणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि त्यामध्ये सहभागी होणारा प्रत्येक सदस्य हा , एक लाख 
रुपयांपर्यंत 

असू शकेल 

एवढ्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल . 
जी कोणी व्यक्ती, कलम ४ खालील अपराध करण्यास सहाय्य करील किंवा अपराध करण्यास अपराधास सहाय्य 

करण्याबद्दल किंवा 
अपप्रेरणा देईल अशा प्रत्येक व्यक्तीस, तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाचीकिंवा एक लाख रुपयांपर्यंत 

अपप्रेरणा 
असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल , किंवा, त्या दोन्ही शिक्षा होतील. 

देण्याबद्दल शिक्षा. 


७ . 


( १ ) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास सामाजिक बहिष्काराची कोणतीही कारवाई ही अशा सामाजिक 

बहिष्काराची 
प्रारंभाच्या दिनांकापासून रद्दबातल ठरेल आणि परिणामकारक राहणार नाही. 

पूर्वीची कारवाई 
( २) जी कोणतीही जातपंचायत, सामाजिक बहिष्कार टाकील किंवा टाकण्याची व्यवस्था करील अशा रद्दबातल ठरणे . 
कोणत्याही जात पंचायतीने, या अधिनियमाच्या कलम ४ खाली अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल आणि 
कलम ५ खाली शिक्षेस पात्र होईल . 
९ . जर आरोपीस दोषी ठरविले असेल तर , न्यायालय, शिक्षेच्या प्रमाणाबाबत बळी पडलेल्या व्यक्तीचे शिक्षेबाबत बळी 

पडलेल्या व्यक्तीचे 
म्हणणे ऐकून घेईल आणि त्यानंतर शिक्षा ठोठावील . 

म्हणणे ऐकून घेणे . 
१० . या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेला कोणताही अपराध हा , दखलपात्र व जामीनपत्र असेल अपराध दखलपात्र 

व जामीनपात्र 
आणि तो , प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी, याच्याकडून न्यायचौकशीयोग्य असेल. 


, 


असणे . 


११. या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेला अपराध हा , बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या संमतीने आणि अपराध आपसात 
न्यायालयाच्या परवानगीने, आपसात मिटवण्यायोग्य असेल : 

मिटवणे. 
परंतु, न्यायालय, आदेशाद्वारे , न्यायालयास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे , आरोपी व्यक्तीने समाज सेवा करण्याच्या 
शर्तीस अधीन राहून, तो अपराध आपसात मिटविण्याची परवानगी देईल. 


१२ . ( १) बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास प्रथम वर्ग न्यायिक तक्रार 

मिळाल्यानंतर 
दंडाधिकाऱ्याकडे एकतर पोलिसांमार्फत किंवा थेट , तक्रार दाखल करता येईल. 

अनुसरावयाची 
( २ ) ज्या दंडाधिकाऱ्यासमोर पोट -कलम ( १) अन्वये तक्रार दाखल केली असेल त्या दंडाधिकाऱ्यास, कार्यपद्धती. 
पोलिसांना अन्वेषण करण्याचेनिदेश देता येतील . 

( ३) दंडाधिकाऱ्यास , बळी पडलेल्या व्यक्तीला व तिच्या कुटुंबाला न्यायचौकशीचा निर्णय होईपर्यंत त्यास 
आवश्यक वाटेल असे कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य किंवा मदत करण्यास पोलिसांना व इतर संबंधित प्राधिकाऱ्यांनाही 
निदेश देता येतील . 


१३. या अधिनियमान्वये सामाजिक बहिष्कार घालण्याच्या अपराधाची माहिती मिळाल्यानंतर, पोलीस पोलीस 

अधिकाऱ्याने 
अधिकाऱ्यास, 

कार्यवाही करणे. 
( क ) या अधिनियमाखालील कोणताही अपराध करण्याच्या प्रयोजनार्थ कोणत्याहीठिकाणी कोणतीही 
नाकेबंदी किंवा अडथळा उभारण्यात किंवा रचण्यात आला आहे, असे वाटण्यास त्या पोलीस अधिकाऱ्याला 
वाजवी कारण असेल तर , अशा कोणत्याही ठिकाणी उभारलेली किंवा रचलेली ती कोणतीही नाकेबंदी किंवा 
अडथळा दूर करता येईल किंवा तो दूर करण्याची व्यवस्था करता येईल ; किंवा 


; 


भाग पाच - २४-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


( ख ) या अधिनिमाखालील अपराध करण्याच्या प्रयोजनार्थ कोणतेही द्वार किंवा दरवाजा बंद करण्यात 
आला आहे असे मानण्यात अशा पोलीस अधिकाऱ्याला वाजवी कारण असेल तर, असे कोणतेही द्वार किंवा 
दरवाजा उघडता येईल किंवा तो उघडण्याची व्यवस्था करता येईल . 


. 


विवक्षित कृत्यांना 

१४. ( १ ) जिल्हाधिकाऱ्यासकिंवा, यथास्थिति जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास, सामाजिक बहिष्कार टाकण्यासाठी 
मनाई करण्याचा बेकायदेशीर सभा बोलाविण्याच्या शक्यतेबाबत माहिती मिळेल त्याबाबतीत तो , आदेशाद्वारे त्या आदेशात विनिर्दिष्ट 
अधिकार . 

करण्यात येईल त्याप्रमाणे कोणत्याही क्षेत्रांमध्ये कोणताही असा बेकायदेशीर जमाव बोलाविण्यास आणि कोणत्याही 
व्यक्तीला या अधिनियमाखालील कोणतेही अपराधाचे कोणतेही असे कृत्य करण्यास मनाई करील. 

( २ ) जिल्हाधकाऱ्यासकिंवा, यथास्थिती जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास, पोलीस प्राधिकाऱ्यांना योग्य निदेश देण्यासह , 
अशा आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटेल अशी उपाययोजना करता येईल . 


सामाजिक १५ . राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे त्यास आवश्यक वाटेल अशा शासनाच्या कोणत्याही 
बहिष्कार बंदी अधिकाऱ्याला सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करता येईल आणि तसेच, ज्या क्षेत्रात 
अधिकारी. 

विहित नियमांद्वारे त्याला प्रदान केलेले अधिकार तो वापरील व कर्तव्ये पार पाडील, ते क्षेत्र किंवा क्षेत्रे अधिसूचित 
करता येतील. 


सामाजिक 
बहिष्कार बंदी 
अधिकाऱ्यांची 

कार्य. 


; 


१६ . सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकाऱ्याची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील, 

( क ) त्याला योग्य वाटेल अशी कार्यवाही करून, त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीकडून 
या अधिनियमाच्या तरतुदींखालील अपराधांचा शोध घेणे व अशा प्रकरणांचा दंडाधिकाऱ्याला अहवाल देणे 

( ख ) या अधिनियमान्वये दंडाधिकारी अपराधांची न्यायचौकशी व त्यांवर कार्यवाही करील त्यावेळी 
त्याला सहाय्य करणे 

( ग ) या अधिनियमान्वये पोलीस अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या कर्तव्यपालनात सहाय्य करणे ; 

( घ) आरोपीकडून दंडाधिकाऱ्यानेदिलेल्या सामाजिक सेवेच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा 
कसे ते पाहणे व अशा आदेशाच्या अनुपालनासंबंधीचा न्यायालयाला अहवाल पाठविणे ; 

( ङ ) दंडाधिकारी व पोलीस अधीक्षक किंवा यथास्थिती, पोलीस आयुक्त यांना आपल्या कामाबाबतचा 
त्रैमासिक अहवाल सादर करणे ; 

( च ) राज्य शासनाकडून त्याला नेमून देण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडणे. 


बळी पडलेल्या 

१७ . जेव्हा दंडाधिकारी द्रव्यदंडाची शिक्षा लादील तेव्हा न्यायालयास ,न्यायनिर्णय करतेवेळी , 

नुकसानभरपाई 
व्यक्तीला 
नुकसानभरपाई म्हणून वसूल करण्यात आलेल्या द्रव्यदंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा त्या रकमेचा काही भाग बळी पडलेल्या व्यक्तीला 

देणे. किंवा तिच्या कुटुंबाला देण्यात यावा असा आदेश देता येईल . 


कोणत्याही इतर 


हा अधिनियम 

१८ . या अधिनियमाच्या तरतुदी ह्या , त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या 
कायद्याची तरतुदींना पूरक असतील व त्या त्यांचे न्यूनीकरण करणाऱ्या नसतील. 

न्यूनीकरण 
करणारा नसणे. 


४५ . 


भारतीय दंड १ ९ . या अधिनियमाखालील अपराधांबद्दल दोषारोप ठेवताना, दंडाधिकाऱ्यास, भारतीय दंड संहिता, १८६० १८६० चा 
संहितेअन्वये 

याची कलमे ३४ , १२० क, १२० ख , १४ ९, १५३ क , ३८३ ते ३८ ९ आणि ५११ यांच्या तरतुदींखालील किंवा त्या 
दोषारोप ठेवणे. 

संहितेच्या इतर कोणत्याही तरतुदींखालील अपराध केल्याची वस्तुस्थिती उघड होईल तेव्हा, त्या कलमांअन्वये 
देखील दोषारोप ठेवता येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


୬ 


निरसन . 


२०. पुढील कायदे याद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत : 
( क ) सन १८२७ चा मुंबई विनियम २ ; 


१८२७ 

चा मुंबई 
विनियम २ . 


( ख ) जातिमूलक निःसमर्थता निवारण अधिनियम , १८५० ( महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना ) ; 


१८५० चा 

२१ . 


( ग ) मुंबई समाज बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ४ ९. 


१ ९ ४ ९ चा 
मुंबई ४२. 


२१ . ( १) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , नियम करण्याचा 
नियम करता येतील. 

अधिकार . 


( २ ) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या 
लवकर , राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा 
अधिक अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या मुदतीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक 
सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल , आणि ज्या अधिवेशनात किंवा अधिवेशनांमध्ये तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल 
ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन किंवा अधिवेशने समाप्त होण्यापूर्वी, कोणत्याही नियमात 
कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले किंवा नियम करू नये म्हणून दोन्ही सभागृहांचे 
एकमत झाले आणि त्यांनी तशा आशयाचा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित केला तर, तो नियम, अशा निर्णयाची 
अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपात अंमलात येईल , 
किंवा, यथास्थिति, तो मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि , असा कोणताही फेरबदल किंवाविलोपन यामुळे त्या 
नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेस बाध येणार नाही. 


करण्याचा 


२२. (१ ) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना, कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , अडचण दूर 
राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी, 

अधिकार . 
आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही कृती करता येईल 

परंतु , या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर या पोट 
कलमान्वये असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही. 


~ 


( २ ) पोट - कलम (१ ) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश , तो काढण्यात आल्यानंतर , शक्य तितक्या 
लवकर , राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


, 


जात पंचायती ”, गावकी, “ समाज पंचायती ” इत्यादींसारख्या न्यायव्यवस्थाबाह्य संस्थांकडून बहिष्कार 
टाकणे, विभिन्न स्वरूपाचेदंड लादणे यांसारख्या कालबाह्य व असांविधानिक स्वरूपाच्या प्रथांचे अजूनही राज्यातील 
विविध समाजांमध्ये आचरण केले जाते, परिणामी, व्यक्तींना किंवा समाज घटकांना आलेले प्रतिष्ठापूर्वक जीवन 
जगताना मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या छळवणुकीस सामोरे जावे लागते असे निदर्शनास आले आहे. यामुळे त्या 
समाजघटकाच्या सामाजिक जीवनावर दूरगामी परिणाम होतात आणि तसेच त्या समाजामध्ये दुर्भावना व विसंवादाची 
भावना वाढीस लागते . म्हणून, या दुष्ट , कालबाह्य व असांविधानिक प्रथांचे समाजातून उच्चाटन करणे आवश्यक 
आहे . 


२ . अशा प्रथांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान कायदे परिणामकारक नसल्याचे आढळून आले आहे. 
म्हणून , शासनास , उक्त प्रयोजनांसाठी एक प्रभावी कायदा करणे इष्ट वाटते . जातपंचायती, समाजपंचायती किंवा 
गावकी यांच्याकडून किंवा त्यांच्या सदस्याकडून किंवा सामाजिकदृष्ट्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली असलेल्या 
व्यक्तींकडून किंवा व्यक्तीगटाकडून सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक भेदभाव आणि इतर विभिन्न प्रकारच्या 
सामाजिक अपात्रता लादणाऱ्या या दुष्ट प्रथांना प्रतिबंध करण्याचे आणि असा सामाजिक बहिष्कार लादण्याबद्दल 
शिक्षेची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहेत . तसेच, सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकाऱ्याचीनियुक्ती करण्याचेदेखील 
प्रस्तावित केले आहे . 


३ . 


वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा , या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ११ एप्रिल २०१६ . 


देवेंद्र फडणवीस , 

मुख्यमंत्री. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल १२, २०१६ / चैत्र २३, शके १ ९ ३८ 


or 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन 


या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत : 

( एक ) खंड १५. - या खंडान्वये, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास, 
सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करण्याचा आणि तो ज्या क्षेत्रात किंवा क्षेत्रांमध्ये, नियमांद्वारे 
विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करील आणि कर्तव्ये पार पाडील असे क्षेत्र किंवा अशी क्षेत्रे अधिसूचित 
करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

( दोन ) खंड २१ (१ ).- या खंडान्वये, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, राजपत्रातील 
अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे . 

( तीन) खंड २२ (१).- या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना उद्भवेल 
अशी कोणतीही अडचण, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे 
घेण्यात आला आहे . 


२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर उल्लेखिलेले प्रस्ताव हे सामान्य स्वरूपाचे आहेत . 


विधान भवन : 


डॉ . अनंत कळसे, 


मुंबई , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१६ . 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र 

विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


